एफएल-३ (परवाना कक्ष अनुज्ञप्ती 
नुतनीकरणाच्या वेळी पोळीस विभागाचे ना 
हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. एफएलआर ०३१६/ प्र.क्र.६१/राउशु-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा- १) शासन परिपत्रक क्र. एमआयएस०११४/प्र.क्र.४२६/विज्ा ५, दि.१२/०१/२०१६. 


परिपत्रक 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये एफएल-३ परवान्यांसाठी आलेल्या प्रस्तावांची छाननी 
करतेवेळी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस 
विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची सुचना परवाना समितीला देण्यात आलेल्या आहेत, 
त्याप्रमाणे परवाना कक्ष ही अनुज्ञप्ती नुतनीकरणाच्या वेळेसही अशा प्रकारचे ना-हरकत प्रमाणात 
पोलीस विभागाकडून घेण्याबाबत संबंधित समितीला सूचित करण्यात आलेले आहे. 


परंतू अनुज्ञप्ती मंजूर करताना पोलीस विभागाच्या जातीय दंगळी व इतर दंगलीच्या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेबाबतचा अहवाल तसेच अनुज्ञप्ती ज्या व्यक्‍तीला मंजूर करावयाची 
आहे त्या व्यक्तीचा पुर्व चारित्र्य पडताळणीचा अहवाल हा पोलीस विभागाकडून घेताला जातो. अशा 
परिस्थितीत एकदा मंजूर झालेल्या अनुज्ञप्तीच्या नुतनीकरणासाठी पुन्हा नव्याने पोलीस विभागाचे 
ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक नाही. तसेच महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यात नुतनीकरणाकरिता 
पोळीस विभागाकडून ना-हरकत घेण्याची तरतूद नाही. त्यानुसार एफएल-३ (परवाना कक्ष) 
अनुज्ञप्ती नुतनीकरणाच्या वेळी पोलीस विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत 
खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


१. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन पत्रातील मुद्दा क्र. ३ येथे नमुद मधील “त्याप्रमाणे एफएल-३ 
परवाना नुतनीकरणाच्या वेळेसही अशा प्रकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र पोलीस 
विभागाकडून घेण्याबाबत संबंधित समितीला सूचित करण्यात येत आहे.” हे वाक्य रद्द 
करण्यात येत आहे. 

२. एफएल-३ परवाना नुतणीकरणाच्या वेळेस पोलीस विभागाचा अहवाल मागविण्यात येवू 
नये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एफएलआर ०३१६/ प्र.क्र.६ १/राउशु-२, 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७११२७१२०५०१००२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


डा Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
Punam Hiraman? 2 


2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e12c2850ebd4f894 


Wagde — 
(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलिस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) सर्व जिल्हाधिकारी. 
४) सर्व पोलीस आयुक्त /पोळीस अधीक्षक. 
५) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
६) कार्यासन अधिकारी (विजा ५), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७) कार्यासन अधिकारी (राउशु-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवडनस्ती राउशु-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


